सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
दि.३०/७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
सुचनाची अंमबजावणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३४/समन्वय-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत,१० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: २७ ऑगस्ट २०१९ 
शासन परिपत्रक 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील नियम २३ नुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग व 
विविध क्षेत्रीय कार्यालये स्तरावर गट- अ संवर्गा पेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या दि.३०/७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे “तक्रार निवारण अधिकारी” म्हणून 
नियुक्‍त केल्याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र कार्यालय संबंधित अधिकारी 
P| सार्वजनिक आरोग्य विभाग सहसचिव/उप सचिव, 
(समन्वय) 

२ | संचालक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई सह संचालक (अर्थ प्रशासन) 
अतिरिक्‍त /सह संचालक (असंसर्गजन्य रोग) 

3 संचाळक-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पूणे सह संचालक (दुषित पाण्याने 
सह संचालक (कुष्ठरोग/ क्षयरोग, पुणे पसरलेले रोग/कीटकजन्य 
सह संचालक (दुषित पाण्याने पसरलेले रोग/कीटकजन्य । रोग) 
रोग),पुणे 


उप संचालक (माहिती, शिक्षण व संपर्क ) (IES), Fo 
उप संचाळक (परिवहन), पुणे 

उप संचालक (आरोग्य माहिती व जीवन विषयक 
आकडेवारी), पुणे 

उपसंचालक (सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळ]), पुणे 


शासन परिपत्रक HATH: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र१३४/समन्वय-२ 


४ | उपसंचालक कार्यालय (ठाणे, नाशिक, पुणे कोल्हापूर, सहायक संचालक, आरोग्य 
औरंगाबाद, लातूर, अकोला, नागपूर सेवा (वैद्यकीय) 

५ | आरोग्यव कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य, संबंधित प्रशिक्षण 
(सार्वजनिक आरोग्य संस्था नागपुर व आरोग्य कुटुंब कल्याण | संस्था प्रशिक्षण अधिकारी केंद्र 
प्रशिक्षण अधिकारी केंद्र पुणे/नाशिक, कोल्हापुर/औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपुर/ ठाणे ) 

६ । कुष्ठरोग रुग्णालये (कोल्हापुर,पुणे, रत्नागिरी, उस्मानाबाद) | संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 

अधीक्षक 

७ क्षयरोग रुग्णालये (कोल्हापुर, पुणे,अमरावती, बुलढाणा) संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 

अधीक्षक 

८ मनोरुग्णालये (ठाणे/रत्नागिरी/ पुणे/नागपुर) संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 

अधीक्षक 

९ संदर्भ सेवा रुग्णालये (नाशिक आणि अमरावती) संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 

अधीक्षक 

| o | सर्व जिल्हा रुग्णालये संबंधित जिल्हा रुग्णालयाचे 

निवासी वैद्यकीय अधिकारी 
(बाहयसंपर्क ) 

ष्‌ १ | सामान्य रुग्णालये संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 
(उल्हासनगर, पंडित भिमसेन जोशी सामान्य रुग्णालय, अधिक्षक 
मिरा-भाईदर,जि-ठाणे. मालेगाव (जि-नाशिक), खामगाव व 
शेगाव (बुलढाणा, मालाड मालवणी (जि- मुंबई) , 
इचलकरंजी (जि-कोल्हापूर), उदगीर (जि-लातुर)) 

१२ | स्री रुग्णालये संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 
(अकोला/अमरावती/हिंगोली/जालना/परभणी/लातुर/, अधीक्षक 
बीड/उल्हासनगर/उस्मानाबाद/ 
नांदेड/पुणे/गडचिरोली/नागपुर/ मालेगाव/अचलपुर) 

१३ | उपजिल्हा रुग्णालय (सर्व) संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 

अधीक्षक 

१४ | ग्रामीण रुग्णालय (सर्व) संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकिय 

अधीक्षक 

१५ | राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई संचालक (प्रशासन) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक HATH: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र१३४/समन्वय-२ 


२. उपरोक्त संबंधित अधिका-यांनी दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील नियम 

23 (१) (२) (३) व (४ नुसार कारवाई करावी. 

३. उपरोक्त सर्व कार्यालयांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्‍ती 
कडून प्राप्त होणा-या तक्रारीबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधितांना 
अवगत करावे. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१४५०४३२९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by 
Roshani Dinesh Kadam 
Roshani &: 


DN: CN = Roshani Dinesh 


Di nesh Kadam Patil, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad a mM Maharashtra, OU = Public 
. Health Department 
Date: 2019.08.27 
Patil 17:19:02 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

४. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

६. अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन सर्व विभाग 

७. मा.प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

८. आयुक्त, आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

९. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना मुंबई 

१०.संचालक-१/२, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन,मुंबई/ पुणे 

११.सर्व अतिरिक्‍त/सह संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन,मुंबई(व्दारा संचालक, 
आरोग्य संचालनालया मार्फत) 

१२.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मुंबई 

१३.सर्व उप संचालक (सर्व मंडळ कार्यालये) (व्दारा संचालक, आरोग्य संचालनालया मार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र१३४/समन्वय-२ 


१४.सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (व्दारा संचालक, आरोग्य संचालनालया मार्फत) 
१५.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मुंबई 
१९.निवडनस्ती (समन्वय-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


